पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई. 
सल्लागार समिती सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे-२०२०/प्र.क्र. १२/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२० 


वाचा : शासन निर्णय क्र.पुलदे-२०१८/प्र.क्र.११९/सां.का-२, दि.०६ सप्टेंबर २०१८ 


प्रस्तावना : 

पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीमार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी व 
अकादमीमार्फत हाती घ्यावयाच्या उपक्रमांसंदर्भात सल्ला देण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
सल्लागार समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
या शासन निर्णयान्वये पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई सल्लागार समितीवर नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या खालील सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. | नांव पदनाम 
a श्री. प्रमोद पवार सदस्य 
२. श्री. अभिराम भडकमकर सदस्य 
३. _ श्री. पुरुषोत्तम लेले सदस्य 
४. श्री. सतिठा जकातदार सदस्य 
५. श्रीमती मेघा घाडगे सदस्य 
६. | श्रीमती रसिका गुमास्ते सदस्य 
पंडीत विकास कशाळकर सदस्य 

ग श्रीमती वैशाली सावंत सदस्य 
९. श्री. दिपक देड़ापांडे सदस्य 
१०. | श्री. महेन्द्र तेरेदेसाई सदस्य 
धि श्री. अरुण म्हात्रे सदस्य 
१२. | श्री. नारायण रघुनाथ जाधव सदस्य 
१३. | श्री. नंदेश उमप सदस्य 
१४. | श्री. भरत जाधव सदस्य 
१५. | श्री. कमळेड भडकमकर सदस्य 
१६. । श्रीमती रेश्मा कारखानीस सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२०/प्र.क्र. १२/सां.का.२ 


२. पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई मधील नियुक्‍त सल्लागार समितीच्या सर्व 
अज्ञासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून रद्द होतील. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००१२११५०३३२०४२३ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sawant Balasaheb Ishwar 
Date: 2020.01.21 15:04:28 +05'30' 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई/नागपूर. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) उप सचिव, (सां.का./आस्थापना) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळला अकादमी, मुंबई 
१०) सर्व अशासकीय सदस्य, (प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, यांचेमार्फत) 
११) निवड नस्ती (सां.का-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


